राज्यातील विनाअनुदानित खाजगी तंत्रनिकेतने आणि 
महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाशी संलग्न संस्था याद्वारे 
चालविण्यात येणाऱ्या तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची फी 
निश्चिती करण्यासाठी गठीत समितीच्या अध्यक्ष पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन SMART क्र.६४७०५१-संकीर्ण-२०२३/(प्र.क्र.६४/२३)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दि.०४.०३.२०२४ 
संदर्भ - १उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६४/तांशि-५,दि.०८.०६.२०२३ 
2) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन आदेशा क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६४/तांशि-५,दि.१३.०९.२०२३ 
प्रस्तावना - 
राज्यातील विनाअनुदानित खाजगी तंत्रनिकेतने आणि महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाशी संलग्न 
संस्था याद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची फी निश्चित करण्यासाठी संदर्भाधिन 
शासन निर्णय दि.०८.०६.२०२३ अन्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. यानुषंगाने संदर्भाधिन शासन 
आदेश दि.१३.०९.२०२३ अन्वये फी निश्चिती समिती अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. 
तथापि, फी निश्चिती समितीचे अध्यक्ष यांनी या पदाचा कार्यभार स्वीकारण्यास असमर्थता व्यक्‍त केली 
आहे.सबब, अध्यक्ष पदासाठी नव्याने सुयोग्य उमेदवाराची निवड करण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावर सुरु 
आहे. फी निश्चिती समितीच्या अध्यक्षपदावरील संदर्भाधिन दि.१३.०९.२०२३ च्या आदेशान्वये केलेली 
नियुक्‍ती रद्द करण्याची व सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन आदेश - 
राज्यातील विनाअनुदानित खाजगी तंत्रनिकेतने आणि महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाशी संलग्न 
संस्था याद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची फी निश्चित करण्यासाठी गठीत समितीच्या 
अध्यक्ष पदाबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
अ) संदर्भ क्र. २ येथील शासन आदेशान्वये फी निश्चिती समितीचे अध्यक्ष या पदावर श्री. समीर कुमार 
बिश्वास यांची केलेली नियुक्‍ती या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 
ब) फी निश्चिती समितीचे अध्यक्ष या पदाची निवड प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत प्रशासकीय कारणास्तव 
अध्यक्ष, फी निश्चिती समिती या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ.विनोद मोहितकर, संचालक, तंत्रशिक्षण 


संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांच्याकडे पुढील आदेशापर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


शासन SSS PATH: ६४७०५१-संकीर्ण-२०२३/(प्र.क्र.६४/२३)/तांशि-५ 
2 सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


३. संबंधित अधिका-यांनी सोपविण्यात आळेला अतिरिक्‍त कार्यभार तात्काळ ग्रहण करुन शासनास 


अवगत करावे. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१0१9॥॥9.90०५९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०४१५३००२३१०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH JAGDERAO TIDKE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 

AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=abbed596652773468508d937a99472988ebdda28db8c 

543b79abe527c99646f6, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
JAG D F RAO Tl D KE serialNumber=BEDB6CD 1 6BD8FBD810E0A53F2B92CE7FD9AB37 

DD50427E28109CBB133F9887D3, cn=SATISH JAGDERAO TIDKE 

Date: 2024.03.04 15:39:09 +05'30' 

(सतिडा तिडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 
३. अध्यक्ष, शुल्क नियामक प्राधिकरण,३०५,शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत,खेरवाडी, अलियावर जंग 
मार्ग, वांद्रे (पुर्वी,मुंबई -४०० ०५१ 
४. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परिक्षा कक्ष, मुंबई . 
५. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र-१/२,मुबई/नागपुर 
. सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
निवड नस्ती/तांशि-५. 


one GS & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


